महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांक- मोसाअ-१२२४/प्र.क्र. ४६/का.०५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय,मुंबई- Yoo ०३२. 
दिनांक : २७ सप्टेंबर, २०२४ 


विषय :- सन २०२४-२५ अर्थसंकल्पीय अनुदान मागणी क्र. जे-५, मुख्य लेखाशीर्ष 9७६१०, शासकीय 
कर्मचारी इत्यादींना कर्जे, याखालील उपशीर्ष (202)(00)(09) मोटार वाहन खरेदी aA 
(७६१० ०४८१) मोटार वाहन खरेदी अग्निम वाटप. 


संदर्भ - १) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. अग्रिम-२०२२/प्र.क्र.३२/२०२२/विनियम, 
दि.१७/१०/२०२३. 
२) विधि व न्याय विभाग, एचसीटी १२२२/१०६५/प्र.क्र.१६३(भाग-२)/कार्या.३ दि.६/२/२०२४. 
३) विधि व न्याय विभाग, शासन ज्ञापन क्र.मोसाअ-१२२४/प्र.क्र.४६/का.०५, दि.८/४/२०२४ 
दि. १०/०४/२०२४, दि. १५/०५/२०२४, दि.०५/०९/२०२४ व दि. २५/०९/२०२४. 
ज्ञापन :- 


मागणी क्र. जे-५, मुख्यलेखाश्ीर्ष ७६१०, शासकीय कर्मचारी इत्यादींना कर्ज, याखालील उपशीर्ष २०२ 
मोटार वाहन खरेदीसाठी अग्रीम (दत्तमत) (202)(00)(09) मोटार वाहन खरेदी अग्निमे (अनिवार्य) (9६१० ०४८१) 
याकरिता सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी मंजूर अनुदानातून सोबत जोडलेल्या विवरणपत्र “ब” मधील स्तंभ २ 
येथील नमूद अधिकारी/कर्मचारी यांना “मोटारकार” खरेदी करण्यासाठी, स्तंभ ४ येथील नमूद नियंत्रक/मंजुरी 
अधिकारी यांना विवरणपत्र “अ” मधील स्तंभ ५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे रु.५०,००,०००/- (रु. पन्नास लाख फक्त) 
इतका निधी खालील नमूद अटी व शर्तीच्या अधीन राहून प्रमाणित करण्यास शासनाची मंजुरी देण्यात येत आहे. 


अटी व शर्ती :- 

१) सदर निधी, सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रानुसार, मुंबई वित्तिय नियम, १९५९ मधील नियम १३६,१३७ व 
१३९ च्या अधिन राहून, तसेच, वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक अग्निम-२०२२/प्र.क्र. 
३२/२०२२/विनियम, दि. १७ ऑक्टोबर २०२३ मधील सूचना व विहित नियम/अटींच्या अधीन राहून, तसेच, 
सदर झासन निर्णयातील तरतुदीचे काटेकोरपणे पालन करून वितरित करण्याची दक्षता मंजुरी/नियंत्रक 
अधिकारी यांनी घ्यावी. 

२) सर्व मंजुरी / नियंत्रक अधिकारी यांनी उपलेखाशीर्षनिहाय मासिक खर्चाचे नियोजन करुन 

अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीद्वारे (BEAMS) तरतुदीचे वाटप आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांना करावे. सदर 

अनुदानातून केला जाणारा खर्च मासिक निधी विवरणपत्रानुसार संगणकीय अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीद्वारे 

(BEAMS) त्या त्या महिन्याचा खर्च त्याच महिन्यांमध्ये करण्यात यावा व तो मंजूर तरतुदींच्या मर्यादेत करण्यात 

यावा. 

३) अर्जदार खरेदी करणार असलेल्या मोटार वाहनाची किंमत प्रमाणित अग्निमापेक्षा कमी असल्यास शिल्लक 

रक्‍कम तात्काळ शासनास परत करावी व तसे शासनास अवगत करण्यात यावे. 


४) अर्जदारास त्याच्या नांवासमोर दर्शविलेल्या रकमेइतकेच अग्निम मंजूर करावे. निर्देशिलेल्या 
अर्जदाराव्यतिरिक्‍त दुस-या कोणत्याही अर्जदारास हे अग्रिम देय होणार नाही. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः मोसाअ-१२२४/प्र.क्र. ४६/का.०५ 


५) संबंधित अधिकारी/कर्मचारी एखाद्या मंजुरी/नियंत्रक अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयातून बदळून दुसरीकडे गेले 
असल्यास, अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीवर Authorisation Slip काढण्यापूर्वी, त्याबाबतचा तपशील शासनास 
कळविण्यात यावा. तद्नंतर त्या अनुषंगाने, BEAMS प्रणालीवर प्राधिकृत करण्यात आलेल्या रकमेमध्ये 
शासनाकडून MAP ते बदल करण्यात आल्यानंतरच देयक तयार करण्याबाबतची पुढील कार्यवाही संबंधित 
कार्यालयाने करावी. 


६) मोटार वाहन अग्रिम, अधिकाऱ्यांस, त्यांच्या सेवा कालावधीत एकदाच देय राहील. तसेच, राष्ट्रीयकृत 
अथवा खाजगी अथवा सहकारी बँकांकडून तसेच वित्तिय संस्थांकडून वाहन कर्ज घेऊन वाहन खरेदी केलेल्या 
प्रकरणी वाहन कर्जाच्या परतफेडीसाठी वाहन अग्रिम अनुज्ञेय राहणार नाही. 


७ प्रमाणित केलेल्या रकमेचा विनियोग विहित कालावधीत न झाल्यास प्रमाणित केलेली रक्‍कम त्वरीत 
शासनास प्रत्यार्पित करण्यात यावी. तसेच काही कारणास्तव सदर अग्निम मंजूर करण्यात येत नसेल अथवा 
नाकारण्यात येत असेल तर, तसे या विभागास झासन निर्णय निर्गमित झाल्यापासून १० दिवसाच्या आत 
कळविण्यात यावे. अन्यथा, याबाबतची संपूर्ण जबाबदारी संबधित मंजूरी/नियंत्रक अधिकारी यांची राहील. 


८) प्रत्येक कार्यालयाने उद्दीष्ट निहाय केलेला, दर महिन्याचा प्रत्यक्ष खर्च हा महालेखापाल यांच्या 
CAM दर्शविण्यात आलेल्या खर्चाशी तंतोतंत जुळण्यासाठी http://agmaha.cag.gov.in या वेबसाईटवर 
दरमहा मासिक खर्चमेळाचे काम ऑनलाईन करण्यात यावे व पडताळणी केलेल्या खर्चाचे मासिक विवरणपत्र 
रिकंसिलीएडान besa स्लिपसह प्रत्येक महिन्याच्या qo तारखेपर्यंत या विभागाच्या कार्यासन २४ कडे 
पाठविण्यात यावे. 


९) नविन मोटार कार खरेदी करण्यासाठी मंजूर करण्यात येणा-या अग्रिमाची वसूली करताना प्रथमत: 
मुद्दलाची १०० समान मासिक हप्त्यात वसूली करण्यात यावी व त्यानंतर व्याजाची वसूली ४० समान मासिक 
हप्त्यात करण्यात यावी. मात्र, एखादा अधिकारी नियत वयोमानानुसार उपरोक्त मासिक हप्त्याचे १४० महिने 
पूर्ण होण्यापूर्वीच सेवानिवृत्त होणार असेल तर त्याच्या सेवानिवृत्तीपूर्वी संपूर्ण अग्रिमाची व्याजासह वसूली 
होईल, अशा प्रकारे वसूलीचे हप्ते निश्चित करण्यात यावेत. 


१० अग्रिम रक्कम व व्याजाचा दर :- विधि व न्याय विभाग शासन निर्णय क्र. एचसीटी१२२२/१०६५/ 
प्र.क्र.१६३ (भाग-२)//का-३, दि.०६.०२.२०२४ नुसार मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे राज्यातील 
न्यायिक अधिकाऱ्यांना दुसऱ्या राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोगाने केलेल्या शिफारशीनुसार भत्ते व तद्॒अनुषंगिक 
बाबी लागू करण्यात आल्या आहेत. सदर शासन निर्णयातील अ.क्र.५ (ऐ) नुसार न्यायिक अधिकाऱ्यांना रुपये 
१० लाख इतक्या मर्यादेपर्यंत वाहन कर्ज चार (४) टक्के सरळ व्याज दराने अनुज्ञेय राहील. 


११) मोटार कार या वाहनाचा विमा शासकीय विमा निधीकडे उतरविण्यात यावा व तो सतत चाळू राहिल 
याची दक्षता घेण्यात यावी. 


१२) अग्रिमासाठी अर्ज करणाऱ्या अधिकारी यांची शासनाच्या सेवेतील नियुक्‍ती संबंधित पदाच्या सेवाभरती 
नियमानुसार करण्यात झालेली असावी आणि नियुक्‍तीनंतर कमीत कमी पाच वर्षांची सळग सेवा झालेली 
असावी. 


१३) अग्निम मंजूर केलेल्या कार्यालयीन आदेशाच्या प्रतीसह अर्जदाराने अग्निम त्याच कारणासाठी 
वापरल्याबाबतचे प्रमाणपत्र या विभागास ताबडतोब पाठविण्यात यावे. तसेच खरेदीखत आणि गहाणखताच्या 
प्रती संबंधित अधिकारी यांचेकडून प्राप्त करुन घेऊन मंजूरी प्राधिका-यांनी आपल्या कार्यालयाच्या 
अभिलेखामध्ये जतन कराव्यात. संबंधित अर्जदारास अग्नीम मंजूरीच्या वेळी याबाबत आव्यक सुचना देण्यात 
पृष्ठ ४ पैकी २ 


झासन ज्ञापन क्रमांकः मोसाअ-१२२४/प्र.क्र. ४६/का.०५ 


प्रति, 


Lo ०0८ WwW A -0 


on ७ OM 


याव्यात. अन्यथा, सदर प्रकरणी शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक अग्रीम-१०९५/ W.H.90/ ९५/विनियम, 


दिनांक २६ सप्टेंबर, १९९७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 


१४) सदर अधिकाऱ्यांना मंजूर करण्यात आलेल्या मोटार कार अग्निमाबाबत त्यांच्या सेवापुस्तकात त्याप्रमाणे 
नोंद घेण्यात यावी. नोंद घेतलेल्या सेवापुस्तकाच्या पृष्ठाची छांयाकिंत प्रत शासनास सादर करावी. 


२. हा खर्च "मागणी क्र.जे-५ Fahey ७६१०-शासकीय कर्मचारी इ.ना कर्जे, याखालील 
उपशीर्ष (२०२) (00) (09) मोटार वाहने खरेदी अग्नीमे (संकेतांक ७६१० ०४८१) यासाठी सन २०२४-२५ या 
आर्थिक वर्षाकरिता मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. मोटार वाहने खरेदी अग्निमाची वसुल झालेली रक्‍कम “७६१० - शासकीय कर्मचा-यासाठी कर्जे 
इ., २०२-मोटार वाहनांच्या खरेदीसाठी आगाऊ रकमा (७६१० ५०२४) या जमाशीर्षाखाली जमा करण्यात यावी 
व त्यावरील व्याज ००४९ व्याजाच्या जमा रकमा Coo इतर जमा रकमा, (०१) (४५) (ii) मोटार वाहनांच्या 
खरेदीसाठी आगाऊ रकमा (००४९ १७४७)” या जमाशीर्षाखाली जमा करावे. 


४. वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांकः विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम (भाग-२), दि. १७ एप्रिल 
२०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका -१९७८, भाग पहिला, उप विभाग-१ मधील 
अ.क्र.१२, मुंबई वित्तिय नियम-१९५९ मधील नियम क्र.१३६,१३७ व १३९ अन्वये प्रशासनिक विभागाला प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन प्रधान सचिव व वरिष्ठ विधि BPMN तथा विभाग प्रमुख यांच्या 
मान्यतेने प्रस्तुत शासन ज्ञापन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


५. प्रस्तुत शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२४०९२७१३०८१२४४१२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by GIRISH RAMLING SAGANE 
G | RI H RAM [| N DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=LAW AND 
JUDICIARY DEPARTMENT, 
20: b5d431 13d71f5bfc96922b7F43ac6c284859 1 ed3e1f340 
19d8b33a3cdb267, postalCod 10032, st=Mahi htt 


S AG A N E serialNumber-17189CFBC1 3CB2294570F54627B6E879FDCO9B20CC 
BF3380ED23DA0258EA27C8, cn=GIRISH RAMLING SAGANE 
Di 2024.09.27 13:10:30 +05'30' 
(गि. रा. सगणे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र हासन 


सहपत्र: विवरणपत्र “अ” व “ब” 


प्रधान सचिव व विधि परामर्शी, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
प्रधान सचिव व वरिष्ठ विधि सल्लागार, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
महाप्रबंधक, उच्च न्यायाळय, अपिल शाखा, मुंबई 
प्रबंधक उच्च न्यायालय, मूळ शाखा, मुंबई 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा ) महाराष्ट्र-१/२ मुंबई / नागपूर 
अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीडा, ठाणे, बुलडाणा, बीड 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे, बुलडाणा, बीड 
सह सचिव, विधि व न्याय विभाग, (कार्यासन-५), मंत्रालय मुंबई 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः मोसाअ-१२२४/प्र.क्र. ४६/का.०५ 


qo प्रबंधक (वित्त व अर्थ), उच्च न्यायालय, अपिल शाखा, मुबई 

११ वित्त विभाग, (व्यय-५ / विनियम / अर्थसंकल्प ७, १०) मंत्रालय, मुंबई. 

१२ कार्यासन अधिकारी, (कार्यासन 23 /कार्यासन २४) विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३ निवडनस्ती (का.५) विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


विवरणपत्र "अ 


शासन ज्ञापन, विधि व न्याय विभाग, क्र. मोसाअ १२२४/प्र.क्र.४६/का.पाच, दि. २७ सप्टेंबर, २०२४ सोबतचे विवरणपत्र (रक्‍कम रुपयात) 


अ.क्र. ।00/770 code नियंत्रक अधिकारी मंजूर करावयाचे अग्रीम 


महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय अपिल शाखा, मुंबई मोटार कार 


२०००००० 


५०००००० 


GIRISH R AM LING c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=LAW AND JUDICIARY 
(PRT. सगणे 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


विवरणपत्र "ब" 
शासन ज्ञापन, विधि व न्याय विभाग, क्र. मोसाअ १२२४/प्र.क्र.४६/का.पाच, दि. २७ सप्टेंबर, २०२४ सोबतचे विवरणपत्र (रक्‍कम रुपयात) 


अ.क्र अर्जदाराचे नाव पदनाम नियंत्रक अधिकारी /मंजूरी अधिकारी प्रयोजन प्रमाणित शेरा 
करावयाचे 
अग्रीम (रूपये) 
| 9 | २ ३ [1 ४8 ५ & | 68 | 
q धर्मादाय आयुक्त, मुंबई नविन मोटार कार १००००००| नियमानुसार 
श्रीमती निलकमल लहू गायकवाड सहायक धर्मादाय आयुक्‍त-॥, ठाणे 
२ प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, बुलडाणा मोटार कार नियमानुसार 


श्रीमती हेमलता संतोषकुमार भोसले दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, बुलडाणा 


३ । ia प्रबंधक (अर्थ व वित्त), उच्च न्यायालय अपील शाखा मुंबई नविन मोटार कार नियमानुसार 
श्री. श्रीनाथ नागनाथराव फड उप प्रबंधक, उच्च न्यायालय अपील शाखा, 


8 ia प्रबंधक (अर्थ व वित्त), उच्च न्यायालय अपील TST Fay नविन मोटार कार नियमानुसार 
श्री.दशरथ विठ्ठलराव कुटे उपप्रबंधक, उच्च न्यायालय, अपील शाखा, मुंबई 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीडा बीड कार नियमानुसार 


श्री.दिपक दत्तात्रय खोचे जिल्हा न्यायाधीशा-१ अंबाजोगाई जि. बीड 


(एकूण रुपये पन्नास लाख फक्त) ७९9909९ 


Digitally signed by GIRISH RAMLING SAGANE 
DN: 


GIRISH RAMLING अडा 


25.4.20=8a965d43113d7 1/Sbfc96922b7F43ac6c284859 1ed3e1340 
>, st= Mahara: 


19d8b33a3cdb267, postalCode=400032, shtra, 
serialNumber=17189CF8C13CB2294570F54627B6E879F DCOS820CC 
‘BF3380ED23DA0258EA27C8, cnGIRISH RAMLING SAGANE 
Date: 2024.09.27 13:11:07 +05'30' 


(PLT. सगणे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


Page 1 


